कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 


यंत्रणेतील 


सहायक आयुक्‍त ( गट-अ या 


संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या विनंती बदल्या-२०२१. 


महाराष्ट्र शासन 


Plated विकास,रोजगार व उद्योजकता विभाग 
क्रमांक : बदळली-२ ०२१/प्र.क्र.७७/प्रठा-२ (रोजगार) 


मंत्रालय (मुख्य इमारत), दालन क्र.२०४, २ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ३० ऑगस्ट, २०२१. 


शासन आदेश :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन आदेझान्वये सहायक आयुक्‍त, गट-अ यांच्या येथे बदल्या 


संदर्भ:- शासन sear समक्रमांक दिनांक ०९.०८.२०२१ 


करण्यात आल्या होत्या. आता सदर आदेशामध्ये अंशात: बदल करुन महाराष्ट्र शासकीय 


कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनीयमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(१), ४(२) व ४(३) मधील तरतुदीनुसार नियतकालिक 


व उक्त अधिनियमाच्या कलम ४(४) व ४(५) मधील तरतुदीनुसार प्रशासकीय/स्व-विनंती बदली 
करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने कौठल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 


यंत्रणेतील सहायक आयुक्त, गट-अ संवर्गातील wets तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांची 
प्रशासकीय/स्व-विनंतीने बदली त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये दर्शविलेल्या 


कार्यालयात करण्यात येत आहे :- 
अ. | अधिकाऱ्याचे नाव सध्या कार्यरत असलेले बदली करण्यात आलेले कार्यालय 
क्र. कार्यालय 
१ | २ ३ PB 
सहायक आयुक्त,गट-अ 
i श्री.बा.सु.मरे कौशल्य विकास, रोजगार व | जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व 


उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, 
औरंगाबाद 


उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, लातूर 
(अंशत: बदल) 


२  श्री.नि.ना.सूर्यवंशी | जिल्हा कौडल्य विकास,  । जिल्हा कोशल्य विकास, रोजगार व 
रोजगार व उद्योजकता उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, अहमदनगर 
मार्गदर्शन केंद्र, बीड (अंशात बदल) 

3  श्री.रा.म.कोल्हे जिल्हा कौशल्य विकास, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व 
रोजगार व उद्योजकता उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, हिंगोली 


मार्गदर्शन केंद्र, जळगांव 


(स्वविनंती) 


शासन आदेशा HATH: बदली-२०२१/प्र.क्र.७७/प्रशा-२ (रोजगार) 


३. उपरोक्त बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी 
त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करून त्यांना नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी 
तातडीने रूजू होण्यास कळवावे. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी 
विहित कालावधीत रूजू व्हावे व पदभार स्विकारल्याचा अहवाल आयुक्‍त, कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता यांचेमार्फत शासनास सादर करावा. 


४. तसेच, स्व-विनंतीने बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्याकरीता 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून 
काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ Helles नियम २८ नुसार पदग्रहण अवधी 
अनुज्ञेय असणार नाही. 

कि सदर WG आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७५/.॥१0११59॥॥9.900.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२१०८३०१४५९५६३२०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


७ Digitally si al Rokade 
DN: Skill Development Society, 
ou= 1, st=Maharashtra, 
254. ffedbb0OSfdff34ab6ac1f8319d061483d7d35e20f744 
e25 
serial e84c70de989¢3669424c 1 2b6cadcb583d500f 
(0 a e 48: cn=Santosh Vithal Rokade 
Date: 2021.09.02 17:10:35 +05'30" 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
> 


१. मा. मंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२. मा. राज्यमंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

४. आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई 

५. संबंधित उप आयुक्‍त, Grey विकास, रोजगार व उद्योजकता (कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍तालयामार्फत) 

६. संबंधित सहायक आयुक्‍त, कौडठाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता (कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता SYA AAA) 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई (कौशल्य 
विकास, रोजगार व उद्योजकता AEA AMT a) 

८. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/उप कोषागार अधिकारी (कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍तालयामार्फत) 

९. संबंधित अधिकारी (कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍तालयामार्फत) 

१०.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


